RNI No . MAHBIL / 2009/ 31745 
Reg. No . MH /MR /South - 327 /2013 – 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६, अंक १८ ] 


गुरुवार , जून २६, २०१४ / आषाढ ५, शके १९३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक ६५ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

आदिवासी विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ जून २०१४ 

आदेश व अधिसूचना 
क्रमांक आसेपु. २०१४ / प्र.क्र . ४३ / का .१४. - दिनांक २६ जून , २०१४ अन्वये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार सन २०१४-१५ या 
वर्षाकरिता शासन खालील व्यक्तींना / संस्थांना त्यांनी महाराष्ट्र राज्यात आदिवासी क्षेत्रामध्ये आदिवासींच्या कल्याणाकरिता /विकासाकरिता 
सातत्याने मौलिक कार्य केल्याबद्दल “ आदिवासी सेवक " / " आदिवासी सेवा संस्था ” यांना हा पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करीत आहे : 

सन २०१४ -१५ आदिवासी सेवक पुरस्कारार्थीची नावे . 
अनुक्रमांक आदिवासी सेवक पुरस्कारार्थीचे नाव 

पत्ता 
( २ ) 

( ३ ) 
१ श्री. सोमनाथ म्हातारबा मेंगाळ . . मु. पो . समशेरपूर , ता . अकोले, जि . अहमदनगर . 

श्री . मंगलदास महादू भवारी ___ मु. पो . राजूर, ता . अकोले, जि . अहमदनगर . 
श्री . श्रावण धोंडू हिले . . मु . गोंदोशी , पो. साकीरवाडी , ता . अकोले, जि . अहमदनगर . 
श्री . तुळशीराम गोपाळ भोईर . . मु . बगाडवाडी , पो . पारगाव तर्फे मंड , ता . जुन्नर , जि . पुणे. 
श्री. मधुकर ( महादू ) मनाजी लांडे . . मु. पो. अंजनेरी, ता . त्र्यंबकेश्वर , जि . नाशिक . 
श्री . हिरामण भिकाजी खोसकर . . मु. नाईकवाडी, पो . वाडगांव , ता . जि . नाशिक . 
श्री. भिवा राजू महाले 

मु . पो. सिरसगांव, ता . त्र्यंबकेश्वर , जि . नाशिक . 
डॉ . मच्छिंद्रनाथ सूर्यभान बरडे 

११५ , आनंद भवन , सन्मित्र सोसायटी , नागपूर रोड , सटाणा, ता . सटाणा , 

जि . नाशिक . 
९ श्री . दादाराव भुटू टेक्काम 

मु . पो . नागापूर , ता. किनवट , जि . नांदेड . 
श्री . चंद्रभान उदे 

मु . पो. करंजी, ता. केळापूर , जि . यवतमाळ . 
श्रीमती विमल गडबोरीकर 

रा. मेटीखेडा , ता . कळंब, जि . यवतमाळ . 
१२ श्री. मारु यशवंत आडे __ . . मु . पो. आयता, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ . 
१३ श्री . मदन दयाळ मडावी . . मु . फराडा, पो . मार्कन्डादेव, ता . चार्मोसी, जि . गडचिरोली . 


is 


n 


x 


ow 


a 


u 


काम 


भाग एक -( म. उ. वि .) - ६५ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग , जून २६, २०१४ / आषाढ ५ , शके १९३६ 


( १ ) 


( ३ ) 


. . 


( २ ) 
श्री . दिवाकर गुलाब पेंदाम 
श्री . रमाकांत फकीरा पाटील 
श्री . कमलाकर माणिक हिलम 
श्री . कृष्णा महादू गवारी 
श्री . श्यामलीकराम घरतकर 
श्री. वामन मुकींदा सिडाम 
सौ . मीनाताई शामराव पाटील 
श्री . संतोष शेषराव शेळके 
श्री. वामन पुणेश्वर शेळमाके 
श्री. देवराम शंकर खिरारी 


मु . पो . घुटकाळा, वार्ड नेहरु शाळेजवळ , चंद्रपूर , जि . चंद्रपूर . 
लिलावती, प्लॉट क्र . २८ , सोमेश्वर नगर, नळवा रोड, जि . नंदुरबार . 
मु . हेदोशी, पो . कामाली, ता . पेण , जि . रायगड . 
ग्रुप ग्रामपंचायत , तिरपाड, ता . आंबेगाव, जि . पुणे . 
मु . पो . भंडारा , ता . जि . भंडारा . 
मु . पांढरकवडा , जि . यवतमाळ . 
मु . पारगाव , ता. पालघर , जि . ठाणे. 
रा . शिरपूर , ता . जि . बुलढाणा . 
प्लॉट नं . २९ , समृद्धी नगर , तकीया वॉर्ड , भंडारा . 
मु . पो. मोखाडा, ता . त्र्यंबकेश्वर , जि . नाशिक . 


२२ 
२३ 


सन २०१४ -१५ आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कारार्थी 
अनुक्रमांक आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कारार्थीची नावे व पत्ता 

१ मराठा विद्याप्रसारक समाज, जि . नाशिक . 
२ प. पू. श्री . शेषराव महाराज व्यसनमुक्ती संस्थान , शिरपूर , ता . जि . बुलढाणा . 
३ आदिवासी जंगल कामगार शिक्षण संस्था, गडचिरोली. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

चं. ज . देशपांडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


